कोविड -१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोविड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर 
करण्याबाबत. 

श्रीमती लता गौतम वाघमारे, कनिष्ठ लिपिक 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सकआ-२०२२/प्र.क्र.१२२/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : ३१.०३.२०२३ 


वाचा :- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. २९.०५.२०२० 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. १४.०५.२०२१ 
3) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचा दि.०३.०६.२०२२ रोजीचा प्रस्ताव 


शासन निर्णय : 

संदर्भ क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोविड - १९ 
संबंधित कर्तव्य बजावतांना कोविड - १९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच / 
सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 

आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी के. लता गौतम वाघमारे, कनिष्ठ लिपिक यांच्या कुटुंबियांना 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. २९.०५.२०२० व दि.१४.०५.२०२१ 
अनुसार रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 

आर्थिकदृष्ट्या मागास व मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, हिंगोली येथे कार्यरत असलेल्या 
कै. लता गौतम वाघमारे, कनिष्ठ लिपिक यांचा कोविड - १९ संबंधित कर्तव्य पार पाडताना कोरोना विषाणू 
संसर्गाने दि.०६.०६.२०२१ रोजी मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या सेवा कोविड - १९ विषाणूच्या सार्वत्रिक साथीच्या 
अनुषंगाने मदतकार्य यामध्ये समाविष्ट होत आहेत. तसेच त्यांचा मृत्यू कोविड - १९ मुळे झाला असल्याचे 
वैद्यकीय अधिकारी, ST AHR चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, नांदेड 
यांनी प्रमाणित केळे आहे. 

त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास व मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, हिंगोली येथे कार्यरत 
असलेल्या कै. लता गौतम वाघमारे, कनिष्ठ लिपिक यांच्या कुटुंबियांना रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष 
फक्त) इतक्या रक्कमेचे सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास या आदेशाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. २९.०५.२०२० व 
दि.१४.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार कै. लता गौतम वाघमारे, कनिष्ठ लिपिक या कर्मचाऱ्याच्या वारसास 
या संदर्भातील तरतुदी व नियम विचारात घेऊन सानुग्रह सहाय्य अदा करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे यांची राहील. 

प्रस्तुत खर्च मागणी क्रमांक एन -३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७ शिक्षण (04)(09) आर्थिकदृष्ट्या 
मागासलेल्या मुलामुलींसाठी वसतिगृहे सुरु करणे व त्यांचे परिरक्षण करणे (कार्यक्रम) (२२२५०९१३), ५०- 
इतर खर्च या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२२/प्र.क्र.१२२/आस्था-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202303301802407722 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. oT chy 


KHAIRMODE 


(सतीश खैरमोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र £ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
3. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, लातूर. 
४. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, हिंगोली. 
५. गृहपाल, मुलींचे शासकीय वसतिगृह हिंगोली / कळमनुरी, जि.हिंगोली. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली. 
७. कै.लता गौतम वाघमारे यांचे वारसदार यांना, मार्फत सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
हिंगोली 
८. आस्था-२ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


